श्री.विकास नामदेव गरड, वरिष्ठ 
अधिव्याख्याता यांना मुळ पदावर 
प्रत्यावर्तित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली ३१२१/प्र.क्र.१६०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन आदेशा क्रमांक बदली- 
३११७/प्र.क्र.११६/प्रशा-२, दि.१७.०७.२०१७. 
2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन आदेडा क्रमांक बदली- 
३१२१/प्र.क्र.१६०/प्रशा-२, दि.३०.०८.२०२१. 

शासन Sear - 

श्री.विकास नामदेव गरड, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता , जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यवसायिक विकास 
संस्था, पुणे यांची बदलीने (प्रतिनियुक्तीने) उपरोक्त वाचा १ येथील आदेशान्वये प्राध्यापक, विद्या प्राधिकरण 
पुणे या पदावर करण्यात आली होती. तदनंतर वाचा २ येथील आदेशान्वये त्यांची प्राचार्य, राज्य शैक्षणिक 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे या पदावर सदरचे पद तात्पुरत्या स्वरूपात एकस्तर कनिष्ठ वेतनश्रेणीच्या 
पदावर पदावनत करून पदस्थापना करण्यात आली होती. श्री.गरड यांची तात्पुरत्या स्वरूपात केलेली 
पदस्थापना रद्द करून तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे येथील प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी 
५ वर्षापेक्षा अधिक झाला असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या मुळ पदावर म्हणजे ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण 
व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या पदावर प्रत्यावर्तित करण्यात येत आहे. 
२. श्री विकास नामदेव गरड यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी 
अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकारी 
विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२१२२९१५१११६३९२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. TIKARAM ee 


£4f3 101 be0869a230e89b14739b1c3 


WAMAN ab24 id0f8088e0c342, ICode=400032, 
ha, 


serial yer=9395596B57 A69FE04109B8C8191E7389C 


FS \C16C6F8263BE7FBBD319D, cn=TIKAl 
KARPATE ५ ae 


Date: 2022.12.29 16:42:00 +05'30! 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
२. सर्व शिक्षण संचालक 
३. संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
५. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


Cc 


प्रत माहितीस्तव, 
१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३. निवड नस्ती , प्रशा -२ , शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 


